राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१८-१९ करीता कुष्ठरुग्णांकरीता 
एम.सी.आर. wey खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१०१८/प्र.क्र.४९५/आ -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०६ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/खरेदी कक्ष/ 
कुष्ठरोग/चप्पल/प्रहासकीय मान्यता/२०१८, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१८. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक :- 


संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये कुष्ठरुग्णांसाठी आवश्‍यक असणारी एम.सी.आर. 


चप्पल खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदरहू शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ 


मधील मुद्दा क्र. ७ रद्द करण्यात येत असून सदरहू मुद्दा खालीलप्रमाणे वाचावा. “सदरहू खरेदीसाठी 


होणारा खर्च NHM FMR Code §.9.2.3.a MCR नुसार कुष्ठरुग्णासाठी आवश्‍यक असणारी 


एम.सी.आर. चप्पळ खरेदीकरीता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक क्र. 201811121325197717 असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१०१८/प्र.क्र.४९५/आ -७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by S. A. 


S A Pedgaonkar 
. / DN: CN = S. A. Pedgaonkar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 


Pedgaonkar ‘isms 
Date: 2018.11.12 15:47:10 +05'30' 
(सु. अ. पेडगांवकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
प्रत :- 
१) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
२) अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
३) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनाळया मार्फत) 
४ सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
५) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
) 
) 
) 
) 


६) अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


